निवडसूची सन २०१३-१४ नेवड स्‌ ची सन २०१३-१४ 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्‍त, मोटार परिवहन या संवर्गात 
पदोन्नतीने पदस्थापना.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


PGA आदेश क्र:रापोसे-०८१४/प्र.क्र.२८५/पोळल-१अ, 
हेद्राबाद हाऊस, शिबिर कार्यालय,नागपूर. 
दिनांक :-१७ डिसेंबर,२०१५. 


वाचा:-पोलळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांनी चक्रीय पध्दतीने केळेली शिफारस. 


शासन seat :- 


पोलीस उप अधिक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१३-१४ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या पोलीस निरीक्षक, मोटार परिवहन दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची, खाळीळ विवरणपत्रात त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे पदोन्नतीवरील 
क्र ठिकाण पदस्थापना 
धि श्री.नेल्सन पिटर पिंटो (खुला) राज्य राखीव पोलीस बल, गट पी.सी. एम.टी. 
क्र.२, पुणे वर्कशॉप, पुणे 
२ | श्री.संजय पांडुरंग काळे, (इ.मा.व.) राज्य राखीव पोलीस बल, गट पुणे हहर 
क्र.९, अमरावती 
३ | ait. उत्तम लहु सोनावणे (अ.जा.) मोटार परिवहन, नागपाडा, मुंबई नागपाडा, मुंबई 


२. उपरोक्त विवरणपत्रातील ज्या अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / 
न्यायालयीन कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित आहे, अज्ञा अधिकाऱ्यांविरूध्द सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २ एप्रिळ, १९७६ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / 
प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार 
असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. सदर पदोन्नतीवरील नेमणूका, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ याचिका 
क्र:२७९७/२०१५ व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेचमहाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


४. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती sirear असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकार्‍यांना पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासनआदेशक्रमांकःरापोसे-०८१४/प्र.क्र.२८५/पोल-१ अ, 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर BWA आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१५१२१७११४३४७४९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant 


e 
C h a r U S h | | a 1 eae Of Maharashtra, 


ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


Chandrakant wer scasscocossestsocesox 


c39ae5de95e1 150ac3287e89c21b1422e31 
3820a2, cn=Charushila Chandrakant 


Tambekar _ tama: 


Date: 2015.12.17 17:05:04 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपि, 
१) महालेखापाल - 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) /(ग्रामीण/शाहरे)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर पोलीस महासंचालक, मोटार परिवहन, पुणे 
) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे/अमरावती. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
११) निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१ओ). 


पृष्ठरपैकी२ 


